लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नागपूर व या 
प्राधिकरणांतर्गत कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प 
विभाग, नागपूर यांचे अधिपत्याखालील नियत अस्थायी 
व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना 
दि. ०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. मुदतवाढ-२०२४/प्र.क्र.२८१/मोप्र-२, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०७.१०.२०२४ 

पहावे :- १) शासन निर्णय, पाटबंधारे विभाग, क्र.आढावा १००२/(३३५/२००२) आ (प्रशि), दि.०६.०२.२००३. 

२) शासन निर्णय क्र. मुदतवाढ-२०२४/प्र.क्र.९१/मोप्र-२, दि. ०२.०४.२०२४. 

३) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नागपूर यांचे 

कार्यालयाचे पत्र क्र.२८६९/आस्था-४/२०२४, दि. १४.०८.२०२४. 
४) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दिनांक ०६.०९.२०२४. 


प्रस्तावना :- 


विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर अंतर्गत अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास 
प्राधिकरण, नागपूर व या प्राधिकरणांतर्गत कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प विभाग, नागपूर यांच्या 
कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील अनुक्रमे ३३ व ११३ असे एकूण १४६ पदांची निर्मिती संदर्भाधीन 
क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये करण्यात आली आहे. सदर कार्यालयातील नियत अस्थायी तसेच रुपांतरीत 
अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०३.२०२४ ते ३१.०८.२०२४ पर्यंत चाळू ठेवण्यास देण्यात आलेली मुदतवाढ दिनांक 
३१.०८.२०२४ रोजी संपुष्टात आली आहे. 


वित्त विभागाच्या संदर्भ क्रमांक ३ येथील शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या 
आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात 
आलेल्या परंतु, ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी 
पदांना दिनांक ०१.०९.२०२४ ते दिनांक २८.०२.२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. 


त्यानुसार, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नागपूर व या प्राधिकरणांतर्गत कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे 
प्रकल्प विभाग, नागपूर यांचे अधिपत्याखालील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १४६ व रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील ०४ पदांना दि. ०१.०९.२०२४ ते दि. २८.०२.२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 

सोबतच्या परिशिष्ट अ आणि ब मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र 
विकास प्राधिकरण, नागपूर यांना शासनाचे पत्र सीडीए २०१२/(२४/२००२)/लाक्षेवि (आस्था) दि.१८.०२.२००२ 
अन्वये अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण कार्यालयाकरीता लाभक्षेत्र विकासाच्या 
अंमलबजावणीच्या दृष्टीकोनातून लाक्षेवि प्राधिकरणाचे कामासाठी १ कार्यकारी अभियंता व १ उप अभियंता ही 
मापदंडाव्यतिरीक्त अतिरिक्त पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. सदर २ पदांसह ३३ व कार्यकारी अभियंता, 
पाटबंधारे प्रकल्प विभाग, नागपूर यांचे अधिपत्याखालील ११३ नियत अस्थायी पदांना व ०४ रुपांतरीत अस्थायी 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२४/प्र.क्र.२८१/मोप्र-२, 

आस्थापनेवरील पदांना दि.०१.०९.२०२४ ते दि. २८.०२.२०२५ या कालावधीसाठी (परिशिष्ट अ व परिशिष्ट ब) 
खालील अटींचे अधिन राहून मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

उपरोक्त सर्व पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या काळावधीत कार्यरत असतील. 


) 
2) रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे कर्मचारी कार्यरत असे पर्यंत चाळू राहतील. 
३ सदर पदे आकृती बंधानुसार मंजूर असतील. 
8) उपरोक्त सर्व पदे व्यपगत झालेली नसतील. 


4) यानंतर शासनास सादर करण्यात येणारे विहित प्रपत्र प्रमाणपत्र त्या त्या कालावधीच्या दिनांकासहीत 
प्रस्ताव विहित प्रपत्र, प्रमाणपत्रासह, रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांची नावे व सेवानिवृत्तीच्या दिनांकसह 
सादर करण्यात यावेत. 

उपरोक्‍त विभागातील नियत अस्थायी आस्थापनेवर होणारा खर्च "मागणी क्रमांक आय-५ मुख्य लेखाशीर्ष 
४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधाऱ्यावरील भांडवली खर्च, ८० सर्वसाधारण, १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 
क्षेत्रातील गुंतवणूका, (०४) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान (०४)(०२) विदर्भ 
पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (अनिवार्य) (४७०१ आय १७१)" 

तसेच रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवर होणारा खर्च "मागणी क्रमांक आय-५, मुख्य लेखाशीर्ष ४७०१ मोठे 
व मध्यम पाटबंधाऱ्यावरील भांडवली खर्च, co सर्वसाधारण, १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर क्षेत्रातील 
गुंतवणूका, (०२) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान (०२)(०२) विदर्भ पाटबंधारे विकास 
महामंडळास भाग भांडवली अंडादान (कार्यक्रम)(४७०१ एच ६६५)" या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखाळीळल 
मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

हे आदेश वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक ०६.०९.२०२४ 

अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४१००७१२२२५३२०२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने 


lly signed by SHIVAJI CHANDRABHAN GHUGE 


DN: IN, -GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, -WATER RESOURCES: 
सहपत्र : परिशिष्ट - अ SHIVAJI CHANDRABHAN #2 
हपत्र क प T = a आणि T ब 2.5.4.20=db48d61a757599d9a2e1 16ee8d068b2a374cbb294d188cb275, 
206bb3766e02ed, ७ Codi 100032, 
G H U G E \INUMber=DF0613490A331F26602010A641FF7E665F3FB69EE970F8 
BBE434D092BD812612, SHIVAJI CHANDRABHAN GHUGE 
Date: 2024.10.07 12:09:54 +05'30' 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत सहपत्रासह - 

१. वित्त विभाग(व्यय-१२),मंत्रालय,मुंबई. 
२. महालेखापाल-१/२(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
३. महालेखापाल-१/२(लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
४. कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबधारे विकास महामंडळ, नागपूर. 
५. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, नागपूर. 
६. अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नागपूर. 

यांना कळविण्यात येते की, प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये मंजूरी दिलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्या 
व्यतिरिक्त इतर अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन व देयके अदा केल्यास तसेच या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या 
मंजूरीचा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष चुकीचा अर्थ लावून अन्य अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन देयके अदा केल्यास त्याची 
संपूर्ण जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिका-यांवर राहील. त्याचप्रमाणे अस्थायी पदांना मुदतवाढ देत 
असताना, वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयातील सूचना/अटींची पूर्तता होत असल्याबाबत 
खातरजमा करण्याबाबतची जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांवर राहील. 
७. कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प विभाग, नागपूर. 
८. मोप्र-(२) संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२४/प्र.क्र.२८१/मोप्र-२, 


शासन निर्णय क्र. मुदतवाढ-२०२४/प्र.क्र.२८१/मोप्र-२, दिनांक ०७.१०.२०२४ चे सहपत्र 


परिशिष्ट - अ 


दिनांक ०१.०९.२०२४ ते २८.०२.२०२५ पर्यंत मुदतवाढ 
नियत अस्थायी अस्थापनेवरील एकूण पदे १४६ 


अक्र.। कार्यालयाचे नांव पदनाम एकूण पद 
संख्या 

1 १_| २ ३ 1४8 षु 
| अधीक्षक अभियंता व हिळ अधीक्षक अभियंता व प्रशासक 1 १ 
प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास. २ कार्यकारी अभियंता व उपप्रशासक i ae 
प्राधिकरण, नागपूर ३ | उप अभियंता व सहाय्यक व प्रशासक २ 

४ | क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. ३ 

५ "लेखाधिकारी शिळे का 

६ | अधीक्षक 1 १ 

प्रथम लिपीक eg 

वरीष्ठ लिपीक ४ 

९ । कनिष्ठ लिपीक ४ 

।_१०__| प्रमुख आरेखक =a 

Pa | q ।सहायक आरेखक श्रेणी-२ = 

१२ | उच्चश्रेणी लघुलेखक/निम्न श्रेणी लघुलेखक = त. 

१३ | टंकलेखक ३ 

१४ | संगणक कार्यक्रम चालक 1 १ 

१५ प्रमुख दप्तर कारकून = aa 

१६ वरीष्ठ दप्तर कारकून za 

१७ | Tet चालक 1 १ 

१८ ।नाईक i 

१९ । शिपाई ३ 

२० । चौकीदार a 
एकूण ३३ 

2 कार्यकारी अभियंता, Laer 1 कार्यकारी अभियंता a क 
पाटबंधारे प्रकल्प विभाग, २ | उपवि. अभियंता he 2a 
नागपूर ३ | क.अ./सहा.अ.-२/शझ्ा.अ. ४ 

४ ।विभागीय लेखापाल शि 

५ | प्रथम लिपीक शिळ डक 

६ । आरेखक शिक 

७ ।सहायक आरेखक 1 १ 

वरीष्ठ लिपीक षु 

कनिष्ठ लिपीक ४ 

| 90 | ० | भांडारपाल 1 १ 

ae | १ | सहाय्यक भांडारपाल ats el 

१२ | ay टकंलेखक किंवा निम्न श्रेणी लघु लेखक |. पै. | 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२४/प्र.क्र.२८१/मोप्र-२, 


१३ 


टंकलेखक 


१४ 


संगणक 


१५ 


वाहन चालक 


१६ 


नाईक 


१७ 


शिपाई 


4¢ 


चौकीदार 


एकूण 


3) 


लघु पाटबंधारे बांधकाम 
उप विभाग, नागपूर 


उप वि. अभियंता 


क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. 


अनुरेखक 


०८ | Av] A] -5 


स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक 


वरीष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


| ao | [७ 


चौकीदार 


-O} A} -0 | O}] A] -0 | 9 | oO} K]| -o 


एकूण 


ae) 
“ 


9) 


लघु पाटबंधारे सर्वेक्षण उप 
विभाग, नागपूर 


उप अभियंता 


-0 


क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. 


Cc 
eS 


अनुरेखक 


०८ | AV] AD] -5 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


वरीष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


हिज fo) 


चौकीदार 


-9|। AV] -0 | -०0 | -O} - | AV] -9 


एकूण 


ae) 
ios 


क) 


कोची बॅरेज उपविभाग 
क्रमांक २, खापा (लघु 
पाटबंधारे उप विभाग, 
काटोल) 


उप विभागीय अभियंता 


क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. 


अनुरेखक 


०9८ | AW] AD] -0 


स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक 


वरीष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


cae ठ 


चौकीदार 


>9 | A} ७. >9 | >) | O|] ७८ | oO] CK] -o 


एकूण 


ड) 


सत्रापूर उपसा सिंचन 
उपवि. रामटेक, (भूविकास 


उप विभागीय अधिकारी 


क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२४/प्र.क्र.२८१/मोप्र-२, 


बांधकाम उप विभाग, ३  ।अनुरेखक | ae | 
हिंगणघाट (रामटेक) स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक ४ 
५ | वरीष्ठ लिपीक 1 १ 

& | कनिष्ठ लिपीक २ 

७ ।टंकलेखक a 

वाहन चालक = 

शिपाई २ 

(ळे “| ० | चौकीदार शिका 

एकूण १८ 

इ कोची बॅरेज उपविभाग Le उप विभागीय अधिकारी al 
क्र.१ खापा (भूविकास ३ स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक ४ 
बांधकाम उप विभाग, seat; ४ | टंकलेखक कि व्या 
(खापा) ५ | वाहन चालक i 
एकूण I) G32 I 

एकूण ११३ 

एकूण पदे १४६ 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२४/प्र.क्र.२८१/मोप्र-२, 


परिशिष्ट -ब 
शासन निर्णय क्र. मुदतवाढ-२०२४/प्र.क्र.२८१/मोप्र-२, दिनांक ०७.१०.२०२४ चे सहपत्र 
दिनांक ०१.०९.२०२४ ते २८.०२.२०२५ पर्यंत मुदतवाढ 
रुपांतरीत अस्थायी अस्थापनेवरील एकूण पदे ४ 


अ.क्र प नांव पदनाम सेवानिवृत्तीचा 
दिनांक 
लघु पाटबंधारे बांधकाम उप विभाग, नागपूर 
| 4 नेमा देवराव मेढे कारकून ३१.०१.२०३० 
२ विजय विठ्ठल गायकी मजूर (चौकीदार) ३०.०६.२०२६ 
३ सादीक सरदार कुरेशी वाहक(मुकादम) ३१.१०.२०२६ 


लघु पाटबंधारे सर्वेक्षण उपविभाग, नागपूर 

सत्रपूर उपसा सिंचन उपविभाग, रामटेक (२) 
४ सुखदेव गढेजी शोळके मजूर ३०.०६.२०२५ 
कोची बॅरेज उपविभाग क्र.२ खापा (१) 


कोची बॅरेज उपविभाग क्र.१ खापा (२) 


एकूण पदे :- ४ 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


